महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेठा देझा क्रमांक-रामआ-२०१ ६/प्र.क्र.१७०/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-२ मार्च, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन Bal क्रमांक रामआ-२०१६/प्र.क्र.१७०/का.१०, दि.२८ ऑक्टोबर, २०१६ . 
२. शासन आदेशा क्रमांक रामआ-२०१६/प्र.क्र.१७०/का-१०, दि.१७ मे, २०१८. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालयातील उपसचिव या पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
असलेल्या श्रीमती मंजुषा मोळवणे यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपुष्टात आणून त्यांना त्यांच्या मुळ 
कार्यालयात रुजू होण्याकरिता दि.२ मार्च, २०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
२. श्रीमती मंजुषा मोळवणे यांना कार्यमुक्त केल्यामुळे रिक्‍त होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य महिला 
आयोग कार्यालयातील उपसचिव या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.ला.रा.गुजर, सहसचिव, महिला व 
बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०२१५३९४५४२३० असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM 


JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बालविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. श्री.ला.रा.गुजर, सह सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई-५१. 

८. श्रीमती मंजुषा मोळवणे, उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई-५१. 

९. महालेखापाल, 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता ) / (लेखापरिक्षा(, मुंबई.नागपूर/ 

१०.निवड नस्ती (का-१०). 


